RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३ , अंक २१ ] 


शुक्रवार , जून १६ , २०१७/ ज्येष्ठ २६ , शके १९३९ 


[ पृष्ठ १,किंमत : रुपये १० .०० 


असाधारण क्रमांक ३६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एनपीए . २८०१/१/ २०१७. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम १६(१ ) 

[ मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेश क्र . रानिआ / नप -२०१५ / प्र. क्र . १० / का - ६ , दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , उदय चौधरी, जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नगरपरिषद सावंतवाडी , 
वेंगुर्ले , मालवण व नगरपंचायत देवगड - जामसंडे सार्वत्रिक निवडणूक - २०१६ करिता दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मतदान होऊन दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी निवडणूक निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. नगरपरिषद सावंतवाडी, वेंगुर्ले , मालवण व नगरपंचायत देवगड 
जामसंडे सार्वत्रिक निवडणूक - २०१६ करिता निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब निकाल जाहीर झालेपासून 
३० दिवसांत सादर करणे बंधनकारक असताना देखील ज्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित कालावधीत सादर केलेला नाही 
त्या खालील नमूद उमेदवारांना आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता निवडणूक लढविण्याकरिता अनर्ह करण्यात येत आहे . 
अनुक्रमांक निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित कालावधीत 

नगरपरिषद / नगरपंचायतीचे 
सादर न केलेल्या उमेदवाराचे नाव 

नाव 

( ३ ) 
श्री . आत्माराम रमेश नाटेकर 

सावंतवाडी नगरपरिषद 
श्री . सागर विलास कांदळगांवकर 

सावंतवाडी नगरपरिषद 
श्री . परिक्षित नारायण मांजरेकर 

सावंतवाडी नगरपरिषद 
श्री . शंकर रामचंद्र धारपवार 

सावंतवाडी नगरपरिषद 
श्री . श्रीकृष्ण गंगाराम गांवकर 

वेंगुर्ले नगरपरिषद 
श्री . सुधाकर शंकर वालावलकर 

मालवण नगरपरिषद 
श्री . जितेंद्र मनोहर मेस्त्री 

मालवण नगरपरिषद 


a 


ors 


m 


x 


5 


w 


g 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक ३ जून २०१७. 


उदय चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


भाग एक - अ ( को .वि . पु.) - ३६- १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


